अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगातील अधिकारी/कर्मचा-यांसाठी 
ara पद निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मळोआ११२०/प्र.क्र. १२२/२०२०/कार्या.-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २१ डिसेंबर, २०२० 


वाचा - 
१. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 
दि.२१.१२.२०१९ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७-ओ/१६-ब 
दि.३०.६.२०२० 
३. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे क्र.५९/अ.ज./अधिसंख्यपदे/२०२०/पाच दिनांक २९ 
सप्टेंबर, २०२० व दि.१२ नोव्हेंबर, २०२० चे पत्र. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब 
दि.२७.११.२०२० 
प्रस्तावना - 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल 
क्र.८९२८/२०१५ (चेअरमन अँड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदिड्ठा बाळाराम 
बहिरा व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ६ जुले, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयातील १. मध्ये अनुसुचित 
जमातीच्या (31) ते (इ) प्रकरणी अनूसूचित जमातीच्या कर्मचा-यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करुन 
त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आल्या आहेत. 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार ही पदे अधिसंख्य ठरविण्याबाबत अधिकार प्रशासकीय 
विभागाला देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र. 3 येथील पत्राद्वारे त्यांच्या 
कार्यालयातील, श्री.वि.गो. शिरसाठ, कक्ष अधिकारी २.श्री. प्र.फा. बटराखाये, सहायक कक्ष अधिकारी 
यांची जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे एकूण २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबातचा प्रस्ताव 
या विभागास सादर केला आहे. संदर्भाधीन क्र.४ नुसार या अधिसंख्य पदांवरील Pyaar ११ 
महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. संदर्भाधीन क्र.१,२ व ४ येथील शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील १ अधिकारी व १ कर्मचारी मिळून २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची 
व या अधिसंख्य पदावरील PUT ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मलळोआ११२०/प्र.क्र. १२२ /२०२०/कार्या.-८ 


शासन निर्णय- 


१. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या अधिकारी तसेच कर्मचारी 
यांच्यासाठी २ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 


अ. | अधिकारी 
क्र. | कर्मचारी यांचे 
नाव 


शासन 
सेवेतील 
नियुक्तीचा 
दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


मूळ नियुक्ती 
झालेले पद 


सध्या कार्यरत 
असलेले पद 


अ.ज. जात प्रमाणपत्र 
अवैध / अन्य मागास 
प्रवर्गाचे जात 
प्रमाणपत्र सादर केले 
किंवा कसे? असल्यास 
कोणत्या मागास 
प्रवर्गाचे जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केले 


१ 3 


8 


4 


& 


9 


८ 


१ श्री. वि.गो. 
शिरसाठ 


९.१.२००९ 


२८.०२.२०३८ 


विक्रीकर निरीक्षक 
(श्री. शिरसाठ हे 
२००९ शासन 
सेवेत विक्रीकर 
निरीक्षक पदावर 
कार्यरत होते परंतु 
आयोगाच्या 
कार्यालयात 
दिनांक 
१७.८.२०१५ रोजी 
रुजू झाले. 


कक्ष अधिकारी 
(१७.८.२०१५) 


अ.ज. समिती नाशिक 
यांनी सन २००५ मध्ये 
अ.ज. प्रवर्गाचे 
प्रमाणपत्र वैध ठरवले. 
तथापि अ.ज. 
प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती नंदूरबार यांनी 
दि.३.६.२०१९ रोजी 
श्री. शिरसाठ यांचे 
अ.ज. प्रवर्गाचे 
जातप्रमाणपत्र अवैध 
ठरवून नाशिक अ.ज. 
प्रमाणपत्र पडताळणी 
समितीने निर्गमित 
केलेले अज प्रमाणपत्र 
रद्द केले. नंदूरबार 
अ.ज. प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीने 
दिलेल्या निर्णया 
विरुध्द मा. 
उच्च्‌ न्यायालय मुंबई 
येथे ३७९०/२०१९ येथे 
श्री. शिरसाठ यांनी 
रिट याचिका दाखल 
केली आहे. 


२ श्री.प्र.फा. 
बटराखाये 


99.2.9883 


39.90.2030 


लिपिक- 
टंकलेखक 


सहायक कक्ष 
अधिकारी 


अ.ज. चे प्रमाणपत्र 
अवैध ठरले आहे 
त्यानंतर विमाप्र जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केले आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मलळोआ११२०/प्र.क्र. १२२ /२०२०/कार्या.-८ 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१,२,४ येथीळ शासन निर्णयातील सूचना विचारात घेऊन उपरोक्त 
तक्त्यातील १ अधिकारी व १ कर्मचारी यांना दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९ ते २० नोव्हेंबर, २०२० पर्यंत 
म्हणजेच ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी 2 अधिसंख्य ठरवलेल्या पदांवर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अधिकारी/कर्मचारी दि. २१ नोव्हेंबर, २०२० ते दि. २० ऑक्टोबर, २०२१ 
पर्यंत किंवा सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा 
शासनाने गठीत केलेल्या अभ्यासगटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होवून त्यावर शासनाचा अंतिम 
निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नियुक्‍त करण्यास मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


४. या आदेशान्वये निर्माण केलेल्या 2 अधिसंख्य पदावर उपरोक्‍त १ अधिकारी व १ कर्मचारी असे 
यांना नियुक्‍ती देण्याबाबतचे तसेच अधिसंख्य पदावरील Pyaar परिच्छेद २ प्रमाणे मुदतवाढ 
देण्याबाबतचे आदेशा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.१ व hv येथील शासन निर्णयानुसार 
तात्काळ आदेड्ा निर्गमित करावेत व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


दष. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१२२११५५३२८०५०७ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra २०10 
h 


. Wagh 
शा ht 
वे] e n fa Depart ([, postalCode=400032, st=Mal hi 


| Administration 


2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c1 4a37 15b237043043384 


5720a9c4c8107, 


seriall ber=7adb 1868a49b87 19e27d3453044671 
a Nn 1 fa n g a g h dd2089ed03e6b1bd92bd, cn=Rajendra Pandurang Wag 


(राजेंद्र वाघ) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

२. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई. 

३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 

४. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

८. उपसचिव, कार्यासन-१६ब सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (कार्यासन-आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती कार्यासन ०८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


॥8९0000047126 


